जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या १८ इमारती पाडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०२१ /प्र.क्र.१७५ / 
आरोग्य-३अ, दि. २२.०९.२०२१ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०२१ /प्र.क्र.१७६ / 

आरोग्य-३अ, दि. ०४.०३.२०२२ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 

३/टे.६/जिरुठाणेजुन्याइमारतीपाडणे/१०४१५-४१६ /२२, दिनांक २८.०७.२०२२ 


AN 
— 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन 


निर्णयान्वये, जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे ३२६ खाटांची वाढ करुन ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, 


२०० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय व २०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी) यामध्ये 


श्रेणीवर्धन करण्यास " विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. तदनंतर उपरोक्त संदर्भाधीन 


अनुक्रमांक २) येथील दिनांक ०४ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, 


ठाणे येथे ९०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय व परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र आणि 


वसतीगृह इमारत बांधकामाचे रु. ५२७,४१,१५,०४८/- ( रुपये पाचशे सत्तावीस कोटी, एकेचाळिस 


लक्ष, पंधरा हजार, अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली 


होती. आता सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी दि. २८.०७.२०२२ च्या 


पत्रान्वये, जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८ जुन्या इमारती पाडण्यास 


मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे ९०० खाटांचे 


जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय व परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र आणि वसतीगृह इमारत बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 


करण्याकरीता सदर १८ इमारती पाडणे आवश्‍यक असल्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 


संयुक्‍त प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. याअनुषंगाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८ इमारती पाडण्यास 


मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा SYA SATA उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या एकूण 


१८ इमारती पाडण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र इमारतीचे नांव वर्गीकरण | इमारतीचा इमारतीचे बांधकामाचे 
पी.आर. बी. | पुस्तकी मुल्य वर्ष 
क्रमांक 
i विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | १९३६/१/१२० | रु.१,६३,०६९/- | 9936 
रुग्णालय, ठाणे येथील मुख्य १/०१७९ १९६४ 
इमारत (जुने ओ.पी.डी,) 92 &8/R/920 
मॅटर्निटीसह १/०२६६ 
२. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 2003/R/920 | रु.६९,९०,०००/- | २००३ 
रुग्णालय, ठाणे येथील अँन्सिलरी १/०१४७८ 
इमारत गॅरेज व विश्राम केंद्रासह 
३. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 2008/R/920 | रु.८,११,३५८/- | २००४ 
रुग्णालय, ठाणे येथील sist १/०४९० 
इमारत 
४. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य । अनिवासी | 2000/R/920 | रु.५०,६७,११२/- | २००७ 
रुग्णालय, ठाणे येथील औषध १/०४९३ 
भांडार इमारत 
ष्‌. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 99§2/R/920 | रु.१४,३२०/- १९६२ 
रुग्णालय, ठाणे येथीळ शाव १/०१२४८ 
विच्छेदन केंद्र व जुनी शवागार 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 


इमारत 

६. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | १९९९/१/१२० | रु.६,३०,०४५/- । १९९९ 
रुग्णालय, ठाणे येथील डाव १/०४६३ 
विच्छेदन केंद्र व नवीन डावागार 
इमारत (सि. टी. स्कॅन) 

७. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 2003/R/92o | रु.२,००,९४,०७१ | २००३ 
रुग्णालय, ठाणे येथील अपघात १/०४७९ /= 
विभाग (ट्रॉमा केअर इमारतो( 
अपघात व मुकादम इमारत) 

८. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | १९८२/३१/१२ | रु.४५,३१,८६२/- | १९८२ 
रुग्णालय, ठाणे येथील नवीन ०१/०३८३ रु.१५,६५,४८०/- | २०१३ 
ओ.पी.डी. इमारत व रक्तपेढी २०१३/३/१२० 
इमारत शौचालयासह १/०५२० 

९. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य अनिवासी | 9884/R/920 | रु.३७,८०७/- १९४५ 
रुग्णालय, ठाणे येथील ए.आर.टी. १/०२२२ 
सेंटर इमारत (दगडी इमारत) 

| विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 98§9/R/920 | रु.६२,७३०/- १९६१ 
रुग्णालय, ठाणे येथील आय वार्ड १/०२४५ 
इमारत (दगडी इमारत) 

7 विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | १९९४/१/१२० | रु.८,०६,१३०/- | Vee 
रुग्णालय, ठाणे येथील १/०४३९ 
ट्रान्सफॉर्मर इमारत विह्दुतविभाग 
चौकीसह (तळमजला) 

१२. । विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | १९८२/३/१२ | रु.७२,११०/- १९८२ 
रुग्णालय, ठाणे येथील पंप ०१/०३८२ 
हाऊस, तीन पाण्याच्या टाक्या व 
हात पंप 

१३. ।विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य | अनिवासी | 2094/R/92o | रु.३,१२,३४०/- | २०१५ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 


रुग्णालय, ठाणे येथील 
आवारातील कॉमन शौचालय 


१/०५५४ 


१४. 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे येथील ९६ 
परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व 
वसतीगृह इमारत 


अनिवासी 


१९७२/५३/१२० 
१/०२२८ 


रु.६,३०,६५७/- 


१९७२ 


१५. 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे येथील 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग 
कार्यालय (चौकी) 


अनिवासी 


98 28/R/492 
09/0388 


रु.९४,९००/- 


१९८४ 


१६. 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे येथील ९६ 
परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व 
वसतीगृह इमारत परिसरातील 
दोन शौचालय 


अनिवासी 


१७. 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे येथील ९६ 
परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व 
वसतीगृह इमारत परिसरातील पंप 
हाऊस व पाण्याच्या टाक्या 


अनिवासी 


१९९४/३/१२० 
१/०४४० 


रु.१,३०,०००/- 


१९९४ 


१८. 


विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे येथील 


अनिवासी 


एकूण 


रु.४,२०,६०,०६६ 
 ( 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग - 


पहिला, उपविभाग-एक मधील अ.क्र.०९, नियम क्रमांक ११४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१८१२२२४३४११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


> 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed501 2a776fbe5072661 
097०205609, 


pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C6B9, 

K F N D R F serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE753E395A89 
FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.08.18 17:17:42 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


- महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३अ 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


